अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक 
दि.०१.०४.२००७ ते ३१.१२.२०१४ या कालावधीच्या 
दि.२८.७.२०१५ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या अंतिम 
ज्येष्ठतासूचीमध्ये दि.१७.८.२०२१ रोजी काढण्यात 
आलेल्या शासन शुध्दीपत्रकामधील सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२१/प्र.क्र.८५/आस्था १ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १० नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा: १ सा.बां.वि., शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०१२/प्र.क्र.६८/आस्थापना-१, दि.२८.०७.२०१५. 
2) सा.बां.वि.शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२१/प्र.क्र.५१/(४)॥/आस्था १, दि.१७.०८.२०२१. 


शुध्दीपत्रक :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०१२/प्र.क्र.६८/आस्थापना-१, दिनांक 
२८.०७.२०१५ अन्वये अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.२००७ ते ३१.१२.२०१४ या 
कालावधीची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सदर अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये संदर्भाधीन 
क्रमांक २ येथील दिनांक १७.०८.२०२१ रोजीच्या शुध्दीपत्रकान्वये दिव्यांग कनिष्ठ अभियंत्यांच्या नावासमोर दिव्यांग 
बाबतची नोंद घेऊन शासन शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करण्यात आळेले आहे. सदर शुध्दीपत्रकामधील अ.क्र.३६१ येथील 
श्री.बापूसाहेब भिकाजी वराळे यांच्या नावासमोर खुला/ (दिव्यांग) कर्णबधीर व मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy) 
(बहुविकलांग) अशी नोंद घेण्याबाबतचा प्रस्ताव अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर 
यांचेकडून शासनास प्राप्त झाळा आहे. सदर प्रस्तावामधीलळ कागदोपत्री पुराव्यांस अनुसरुन दिनांक १७.०८.२०२१ 
रोजीच्या शुध्दीपत्रकामध्ये यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे श्री.बापूसाहेब भिकाजी 
वराळे, कनिष्ठ अभियंता यांच्या नावासमोर दिव्यांगबाबत सुधारित नोंदी घेण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२११११०१५१०४९९२१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत : परिशिष्ट “अ SATISH KASHINATH 
HADPE 


( aferat का. हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. 
४. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर. 
५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, संगमनेर. 
६. श्री. बापूसाहेब भिकाजी वराळे, कनिष्ठ अभियंता द्वारा अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
अहमदनगर 
. कक्ष अधिकारी आस्थापना-३/सेवा -३/सेवा २, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती कार्यासन आस्थापना -१. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२१ /प्र.क्र.८५ /आस्थापना १, दि. १० नोव्हेंबर, २०२१ चे सहपत्र "परिशिष्ट - अ 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या दिनांक ०१.०४.२००७ ते ३१.१२.२०१४ या कालावधीच्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या नावासमोर दिव्यांग 
प्रवर्गाची नोंद करण्याबाबत दिनांक १७.०८.२०२१ रोजी काढण्यात आलेल्या शासन शुध्दीपत्रकामधील सुधारणा. 


अ.क्र. | ज्येष्ठतेचा । कनिष्ठ | शैक्षणिक | मंडळ/ | जन्म दिनांक | नियुक्ती दिनांक | ज्येष्ठतेचा प्रवर्ग सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्रमांक | अभियंत्याचे | अर्हता | विभाग मानीव दिनांक दिनांक 
नांव 
Beal 3 ० ert 


(0 ee ee ee a (a Se ce 
द 


३६१ ३ डी.सी.ई. | अधीक्षक | १४-०५-१९७० | ०१-११-२०१३ | ०१-११-२०१३ खुला/ ३१-०५-२०२८ ।श्री.बापूसाहेब वराळे हे खुला (अपंग) प्रवर्गात 
अभियंता, (दिव्यांग) सरळसेवेने कनिष्ठ अभियंता पदावर नियुक्‍त झाले 
सार्वजनिक कर्णबधीर व आहेत. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
बांधकाम मेंदूचा पक्षाघात मंडळ., अहमदनगर यांनी दि.२६.०८.२०२१ रोजीच्या 
मंडळ, (cerebral प्रस्तावासोबत उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदोपत्री 
अहमदनगर palsy) पुराव्यांस अनुसरुन कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 
(बहुविकलांग) संवर्गाची दि.०१.०४.२००७ ते ३१.१२.२०१४ या 
कालावधीच्या ज्येष्ठतायादीमध्ये शासन शुध्दीक्रमांक 


क्र.ज्येष्ठता २०२१/प्र.क्र.५१/(४/आस्था १, 
दि.१७.८.२०२१ अन्वये काढण्यात आलेल्या 
शुध्दीपत्रकामध्ये श्री.बापूसाहेब वराळे, कनिष्ठ 
अभियंता यांच्या नावासमोर खुला /(दिव्यांग) 
कर्णबधीर व मेंदूचा पक्षाघात (cerebral palsy) 
(बहुविकलांक) अशी सुधारित नोंद घेण्यात येत आहे. 


